कोरपना, जिल्हा चंद्रपूर येथे स्थापन 
करण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायालय 
कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग 
न्यायदंडाधिकारी या न्यायालयासाठी 
अर्थसंकल्पीय तरतुद करणेबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 

विधि व न्याय विभाग 

शासन पुरकपत्र क्रमांकः सीआरसी २०१७/प्र.क्र.२३८/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

तारीख: २२ मे,२०१८ 
वाचा - झासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक सीआरसी २०१७/प्र.क्र.२३८/का.१२, 
दिनांक १०.०४.२०१८ 


शासन प्रकपत्र- 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयात परिच्छेद ३ नंतर खालील मजकूर वाचण्यात यावा 
“कोरपना, जिल्हा चंद्रपूर येथे स्थापन झालेल्या दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयासाठी आवर्ती खर्च रक्‍कम रुपये ७२,००,०००/- (रुपये बाहत्तर 
लक्ष फक्त) व अनावर्ती खर्च रक्‍कम रुपये ९,१८,३६०/- (रुपये नऊ लक्ष अठरा हजार तीनही साठ फक्त) 
इतक्या खर्चाबाबत विधानमंडळाच्या मंजूरीनंतर सन २०१८-१९ च्या मंजूर अनुदानातून खर्च 
करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. मात्र न्यायनिर्णयाच्या अनुपालनासाठी तातडीची आवश्‍यकता 
विचारात घेऊन त्यापैकी रक्‍कम रुपये २५,०६,०००/- (रुपये पंचवीस लक्ष सहा हजार फक्त) इतका खर्च 
आकस्मिकता निधितून करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र WTA www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५२२१७०९३६७११२ असा आहे. हे पूरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
=Law and 


Am Og h त Departmen |Code=400032, st=Maharash 


2.5.4.20=1f733daf00a6028414c43d0cc10d82acab3b732c4ed 


d56e818f8a3b355588753, 
Shyamkant Kaloti ८५५५ दाळ 


D 2018.05.22 17:07:17 +05'30' 


(अ. 2a. कलोती ) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः सीआरसी २०१७/प्र.क्र.२३८/का.१२ 


३. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई, 

४. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, 

५. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

६. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

७. सर्व अ.मु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सदस्य सचिव, विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई, 

९. संचालक, अभियोग संचालनालय, मुंबई, 

१०.प्रबंधक, उच्च न्यायालय मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद व पणजी खंडपीठ, 
११.सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालये, 
१२.सह संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, उत्तन / नागपूर, 
१३.महालेखापाल १, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
१४.महालेखापाल २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर, 

१८. उपजिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर, 

१९.वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई,३२ 

२०. विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने 

२१. निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


